महाराष्ट्र राज्यात काझी, प्रमुख काझी तसेच 
अतिरिक्त काझी नियुक्‍त करण्यासाठीचे अर्ज, 
विवाह (निकाह) अर्ज व वधु-वरांना वाटप करावयाचे 
विवाह प्रमाणपत्राच्या नमुने तसेच काझी 
नियुक्तीसाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागविण्यासाठी 
जाहिरात प्रसिध्द करण्यासाठी मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः काझी २०१९/प्र.क्र.१०७/का-४ 
मादाम कामा रोड, हतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १०.०१.२०२० 


वाचा- 
१) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक,काझी २०१४/प्रक्र.१२३/का.४, 
दि.१४.०६.२०१९. 
२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक,काझी २०१९/प्रक्र.१०७/का.४, 
दि.०७.०१.२०२०. 
शासन निर्णय - 


संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयास पुढील आदेझापर्यंत स्थगिती देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला 
असून त्यानुसार दि.०७.०१.२०२० च्या शासन निर्णयास याद्वारे पुढील आदेश्ापर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११०१०५६४६५२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sandesh Chhabu याया 


4,.20=2fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e993f8ac0f 
a0: 


1 INumber=b469b3fd6 1b5201 f03b702c0f7fd0ecScf1 8beb12425455f 
ठे V | 4856f44e3d4da763, Si 


(सं.छ.तडवी) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल (9/2), लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (9/2), लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
प्रधान सचिव, (महसूल) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्व जिल्हाधिकारी 
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 


Cc A A OO 


शासन निर्णय क्रमांकः काझी २०१९/प्र.क्र.१०७/का-४ 


खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अल्पसंख्यांक विकास), मंत्रालय, मुंबई, 
खाजगी सचिव, मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास), मंत्रालय, मुंबई, 
. स्वीय सहायक, मा.मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (अ.वि.वि.) मंत्रालय, मुंबई, 

११. स्वीय सहायक, सह सचिव (अ.वि.वि.) मंत्रालय, मुंबई, 

१२. स्वीय सहायक, उप सचिव (अ.वि.वि.) मंत्रालय, मुंबई, 

१३. सर्व अवर सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. सर्व कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. निवड नस्ती/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


